निवडक 


किशोर 

कथा 


नेहरू बाल पुस्तकालय 


-- 60 


निवडक 
किशोर 

कथ 


संपादक : 
भा . रा . भागवत 


रबी परांजपे 


नेशनल बुक ट्रस्ट , इंडिया 


1979 ( शक 1901 ) 


© लेखकाधीन 


गोव्याचे सत्कृत्य 


This book has been published on the paper supplied by the 

Govt . of India at concessional rates. 


रु . 4 . 00 


- ना . धों . ताम्हनकर 
गोटया आता हायस्कुलात जाऊ लागला आहे. तो पहिल्या यत्तेत आहे 
आणि त्याला चारही प्रकारची इंग्रजी अक्षरे काढावयास येऊ लागली 
आहेत . सी ए टी कॅट म्हणजे मांजर आणि डी ओ जी डॉग म्हणजे कुत्रा 
असे काही शब्द त्याला येऊ लागले आहेत . तरी पण एवढया ज्ञानावर तो 
आपले व्यवहार इंग्रजीमय करून टाकतो. त्याच्या वहया- पुस्तकांवरच नव्हे , 
तर भितीखांबावर आणि दारांवर Gotya, Suma अशी नावे त्याने चितारून 
सोडली आहेत . जेवताना तिने काही हवे -नको विचारले , तर तो बेधडक 
म्हणतो, आय मस्ट आमटी किंवा भाजी मी नॉट , मला आमटी पाहिजे 
व मला भाजी नको असा त्याचा आशय असतो. पण तो तिच्या चटकन् 
लक्षात येत नाही आणि ती रागावून म्हणते , सरळ सांग काय ते , आहे 
ठाऊक काय इंग्रजी अक्कल आहे ती ? 

___ इंग्रजी शाळेत गेल्यापासून गोट्याच्या आयुष्यात आणखी एका 
गोष्टीची भर पडली आहे . ती म्हणजे त्याच्या शाळेतील बालचमूच्या सिंहछावा 
पथकात त्याने आपले नाव दाखल केले आहे . आणि त्यामुळे वालचमूचे 
वारेही त्याच्या अंगात खूपच भरले आहे. रोज एक तरी सत्कृत्य करायचे , 
दुसऱ्याला शक्य ती मदत करायची, थोरांच्या याज्ञा पाळायच्या इत्यादी 
बालसैनिकाने पाळायचे नियम गोटया मनोभावाने पाळत असतो . 

हे नियम तो आपल्याकडून सद्बुद्धीनेच पाळतो , पण त्याचे परिणाम 
मात्र केव्हा केव्हा चमत्कारिक होतात , व त्याला शाबासकी ऐवजी भलताच 
प्रसाद मिळतो . 


Nivadak Kishore Katha ( Marathi) 


PUBLISHED BY THE DIRECTOR , NATIONAL BOOK TRUST , INDIA , 

A -3 , GREEN PARK , NEW DELHI 110016 AND PRINTED AT 
RAKESH PRESS , A - 7 NARAINA INDUSTRIAL AREA , 

PHASE II , NEW DELHI- 110028 


परवाचीच गोष्ट 

आमच्या शेजारी एक म्हाताऱ्या बाई राहतात . त्या अगदी एकटया 
आहेत . त्यांना एक सावत्र मुलगा आहे, पण तो त्यांना विचारीत नाही. फक्त 
महिना पाच रुपये पोटगी तेवढी देतो . तेवढयात म्हातारी कसाबसा निर्वाह 
करते . आमच्या शेजारच्या घरातील एका बाजूची अंधेरी खोली घेऊन तेथे 
ती राहते . 

गरिबी असूनसुद्धा म्हातारी आनंदी आहे. हे नाही ते नाही , असे 
रडगाणे कोणाजवळ कधी गायची नाही , उलट कोणी काही द्यायला लागले , 
तर मला कशाला ? आहे माझ्याजवळ असे सांगेल . साहजिकच शेजाया 
पाजाऱ्यांत आजी साची आवडती झाली आहे . आमच्या हिची तर 
आजीशी चांगलीच गट्टी जमली आहे. 

आठवड्याच्या बाजाराचा दिवस म्हणन शाळा सकाळी होती आणि 
दुपारी सुटी असल्याने गोटया घरीच होता . सुमा त्याला आपल्या बाईच्या 
जमती सांगत होती आणि गोटयाही गोखले मास्तरांनी आज बाळ बाव 
ळयाला बाकावर का उभे केले आणि तालीममास्तर मलखांब शिकवताना 
परवा स्वतःच कसे आदळले असे आपले अनुभव निवेदन करीत होता . त्याच 
वेळी म्हातारी आजी आली. सुमा -गोटया दिसल्यावर त्यांच्या हातावर 
खडीसाखरेचा खडा, निदान शेंगांचे चार दाणे ठेवल्यावाचून आजी पुढे 
गेल्या असे फार करून व्हायचे नाही. काही द्यायला नसेलच तर उद्या 
जंमत देणार आहे हे तुम्हाला असे मषाचे बोट लावल्यावाचून म्हातारी 
राहायची नाही. पण आज आजीने मुलांना काही दिले तर नाहीच , पण 
त्यांच्याशी एक अक्षरही न बोलता ती सरळ स्वयंपाकघरात निघून गेली . 

सुमा - गोटयाला नवल वाटले . 
" सुमा, आज आजी बोलल्या का नाहीत ग ? " 

" मी तेच विचारणार होते तुला. त्यांना आज बरं वाटत नाही आहे 
वाटतं ? " 


" छे ग . बरं वाटत नसतं , तर निजून राहिल्या असत्या घरी. उन्हातून 
आपल्या इथं कशा आल्या असत्या ? 

" खरंच की रे ! मग काय, आमच्यावर रागावल्या असतील त्या ? 
कशासाठी रे ? " 

"मला तरी काय ठाऊक ! तू केली नाहीस ना त्यांची काही खोडी ? " 

" इश्श , मी कशाला करीन आपल्या आजींची खोडी ? उलट काल 
संध्याकाळी त्यांना मी पैशाच्या उदक्त्या दिल्या आणून दुकानातून . तूच केलं 
असशील काही तरी " . 

" सुमा , कोण समजतेस तू मला ? " 
" तुला ? तुला मी आमचा गोटूदादा समजते ! " 
"पण तुझा हा गोटूदादा कोण वाटतो तुला ? " 

"म्हणजे रे काय ? गोटूदादा गोटूदादा वाटतो . दुसरं काय 
वाटायचंय ? " 

" पण तुझा गोटूदादा सिंहछावा पथकातला सैनिक आहे हे विसरलीस - 
होय ? आम्ही सैनिक खोड्या करीत नाही , उपकार करतो. " 

"मग आजींवरही कर की उपकार . त्यांना कसली काळजी लागली 
आहे ती बघ . " 
__ सुमा आणि गोटया आजीची काळजी समजून घेण्यासाठी स्वैपाकघरात 
गेली . आजी आपल्या घरात उंदरांनी किती उच्छाद मांडलाय हयाचे पुराण 
तिच्यापुढे वाचीत होती . सांडगेपापडांचा उंदरांनी कसा भुगा करून टाकला , 
धाबळी कशी कुरतडली आणि आज ऋषीपंचमीसाठी करून ठेवलेली काप 
साची वस्त्रेच कशी पळविली ते सांगून म्हातारी अगदी रडकुंडीस येऊन 
म्हणाली , " मेले हात धुऊन पाठीला लागले आहेत माझ्या. कुठं म्हणून ठेवू 
मी माझ्या जिनसा ? " 

आजीला त्रास देणारे वैरी कोण ते गोट्याच्या ध्यानात आले आणि 
त्यांचा नाश कसा करावयाचा हा विचार त्याच्या डोक्यात घोळत असतानाच 


तो उद्याचा अभ्यास करण्यासाठी बंगी उघडून बसला . त्याने प्रायमर काढले 
आणि करावयाचा धडा उघडला तो काय गंमत झाली ! तो धडा होता 

THE MOUSE AND THE CAT 

धड्याचे नाव वाचताच गोटयाला काय पाहिजे होते ते सापडले . 
कारण काल वर्गात तो धडा समजावून घेताना त्याच्यावर The cat catches 
the mouse and eats it ह्या वाक्याचे भाषान्तर करण्याची पाळी आली 
होती . ते त्याला आता आठवले आणि पुढच्या अभ्यासाचे त्याला भानच 
राहिले नाही . त्याने बाहेर काढलेल्या वह्या नि पुस्तके बंगीत कोंबली 
आणि धी कॅट कॅचेस् दी माउस अॅण्ड इटस् इट हे वाक्य ओरडत तो पर 
सात धावला . 

आजीच्या घरातल्या उंदरावर हुक्मी उपाय म्हणजे मांजर . एखादे 
मांजर पकडायचे आणि ते आजीच्या घरी नेऊन द्यायचे गोंटयाने ठरविले . 
पण पन्हा त्याच्या मनात शंका आली. उपकार किंवा सत्कृत्य करायचे ते 
बालचमच्या सैनिकाने गुपचूप केले पाहिजे , ते गाजावाजा करून किंवा 
शाबासकी मिळण्याच्या आशेने करता कामा नये असे आपल्या मास्तरांनी 
सांगितले आहे. आपण आजींना मांजर नेऊन दिले , तर ते त्यांना समजणार 
व त्या उपकाराबद्दल त्या आपणास शाबासकी देणार , तसे काही करता कामा 
नये . आजींना न कळतच त्यांना छळणारे उंदीर नाहीसे करणारे मांजर 
त्यांच्या खोलीत नेऊन सोडायचे. गोटयाचा निश्चय कायम झाला . 

पण एवढयावरच त्याच्या मनाचे पुरते समाधान होईना , आजी 
म्हणाल्या होत्या , एक ना दोन शेकडो उंदीर आणि तेही वरवंटयासारखे 
उंदीर, घरभर धुडगुस घालताहेत . मग असल्या दांडग्या आणि इतक्या 
उंदरांना एक मांजर कसे पुरेसे होणार ? निदान दहा मांजरे तरी हवीतच 

आता गोटयापुढे प्रश्न पडला तो हा की , इतकी मांजरे कोठून व 
कशी पैदा करायची ? पण कोणताच प्रश्न त्याला फार काळ नडवीत नाही. 
त्याला युक्ती सापडली . आमच्या घरी एक चोरटे मांजर दूध मटकावण्यास 
सवकले आहे, ही गोष्ट त्याच्या लक्षात आली. गेल्या पाचसहा दिवसात 


तीनचारदा तरी तिच्या वामकुक्षीची संधी साधून त्या मांजराने दुधावर 
डल्ला मारला आहे हे गोटयाच्या लक्षात आले आणि आजही कदाचित ते 
येईल अशी कल्पना बांधून गोटयाची स्वारी त्याला पकडण्याच्या उद्देशाने 
स्वयंपाकघराकडे वळली. 

रोजच्या सवयीप्रमाणे ती थोडी लवंडली होती . चुलीवर दूध तापत होते 
व गोट्या स्वयंपाकघरात शिरतो , तो ते चोरटे मांजर त्या पोतल्यात तोंड 
घालण्याच्या अगदी बेतात होते. ते पाहताच गोट्या अगदी मांजराइतक्याच 
मुक्या पावलांनी त्याला पकडायला गेला . मांजराची मान पकडून त्याला 
अलगद उचलायचा त्याचा बेत होता , पण त्या खटयाळ मांजराने तो सिद्धीस 
जाऊ दिला नाही . गोटयाची चाहल त्याला लागलीच आणि तो त्याला 
पकडणार एवढयात टुणकन् उडी मारून ते पळूनही गेले . 

गोट्याची मोठीच निराशा झाली . पण एका अपयशाने नाउमेद 
होण्याइतका तो लेचापेचा थोडाच आहे ! त्याने काय वाटेल ते झाले तरी 
आज त्या मांजराला पकडायचे ठरविले . 
__ दूध प्यावयाला चटावलेले मांजर पुन्हा येथे येणार ही गोट्याची खात्री 
होतीच त्याप्रमाणे ते मांजर आल्यावर त्याला पकडल्यावाचून राहावयाचे 
नाही अशी गोटयाने मनाशी प्रतिज्ञा केली आणि त्याला पकडायचे ते दूधाचा 
एक थेंवही न मिळू देता पकडायचे असेही त्याने ठरवून टाकले . चतुर माणूस 
आपले काम कमीत कमी खर्चात साधतो असे त्याच्या मास्तरांनी त्याला 
सांगितले होते . गोटयाने दुधाचे पातेले उचलून प्रथम फडताळात ठेवले . एका 
बशीत थोडेसे दूध आणि थोडेसे पाणी मिसळून ती स्वयंपाकघरात अगदी 
मध्यावर ठेवून दिली आणि तिच्यावर एका वारीकश्या काडीच्या आधारावर . 
एक भली मोठी टोपली तिरकी लावून ठेवली . त्या आधाराच्या काडीला 
पाकिटाचा दोरा बांधून त्याचे दुसरे टोक त्याने आपल्या हातात ठेवले व 
आपण मांजरास दिसणार नाही अशा बताने दाराच्या आड लपून वसला. 

गोटयाला फार वेळ ताटकळत बसावे लागले नाही . मांजर आले. 
प्रथम त्याने चुलीकडे चाल केली . तेथे खाद्य नाही असे पाहताच ते दुसरी 


भरली . आता आजीच्या जिनसांची नासधूस मुळीच व्हावयाची नाही . 
म्हातारी अगदी निश्चित होऊन जाईल . गोटयाने हया विचारात असतानाच 
. एका बाजूने टोपली थोडी वर करून आपला हात आत घातला . 

मांजराला नखे असतात आणि आपल्यावर हल्ला करणाऱ्यास ते त्या 
नखांचा चांगलाच प्रसाद देते ही गोष्ट आतापर्यंत गोटयाच्या लक्षात आली 
नव्हती पण आता आली. " ओय " म्हणून त्याने आपला टोपलीखालचा हात 
बाहेर घेतला आणि आपल्या हातावरच्या ओरखड्यांतून येणाऱ्या रक्ताकडे 
पाहून म्हटले 

" थांब लेका . आता तुझी पुरती खोड मोडतो . मला ओरखडतोस 
होय ? " 

. टोपलीच्या फट आवाजाने आणि गोटयाच्या " ओय " ने तिची डुलकी 
मोडली आणि स्वयंपाकवरात कसली तरी गडबड चालली आहे हे तिच्या 
ध्यानात आले. चुलीवरचे दूध आणि मांजर या दोन गोष्टी तिला एकदम 
आठवल्या आणि ती जवळ जवळ धावतच स्वयंपाकघरात आली. तेथे तिला 
काय दिसले ? 

टोपली उपडी ठेवून त्याच्यावर गोटयाने आसन ठोकले आहे आणि तो 
आपल्या शर्टने आपल्या हाताचा पंजा पुसतो आहे . . 
__ _ " काय चालवलं आहेस रे हे गोटया ? " 

तिचा आवाज ऐकून गोट्या प्रथम दचकला. आपले गुपचुप करावयाचे 
सत्कृत्य शेवटी बाहेर फुटलेच या कल्पनेने त्याला किंचित् वाईटही वाटले . 
पण अजूनही बाजू सावरून घेता येईल हा विचार त्याच्या डोक्यात एकदम 
चमकल्याने त्यास आनंद वाटला आणि हसही आले . तो तिच्याकडे पाहात 
नुसता हसू लागला . 

" हसतोस काय असा वेड लागल्यागत ! कसल्या खोड्या करीत 
बसला माहेस इथं ? स्वस्थ बसायचं लिहिलंच नाही का बाबा तुझ्या पत्रिकेत 


"म्हणजे मांजर ? कुठं आहे ते ? " 
"हया टोपलीखाली . " 
" खोटं वाटत असलं तर हे बघा . " गोटयाने बापला हात दाखवला . 

" अगबाई ! चावलं की काय ते तुला ? " तिने लगबगीने जाऊन 
गोटयाचा हात हातात घेत म्हटले . 

"त्याची काय बिशाद आहे चावायची ! पण जरासं ओरखाडलं 
आहेन् ”, गोटयाने आपल्या मर्दुमकीच्या ऐटीत उत्तर दिले . 

गोटयाच्या हातास आयोडिन लावून पट्टीही बांधून ठेवावी असा विचार 
तिच्या डोक्यात आला. पण गोटयाने त्याच्या अगोदर बोकोबांना पकडण्याच्या 
कामगिरीसच तिला जंपले . कुत्र्यामांजराच्या धरपकडीची मुलांनाच गंमत 
वाटते असे नाही. मोठी माणसेदेखील त्यात त्यांच्याइतकीच रमून जातात . 
तीदेखील गोटयाच्या शिकारीत आनंदाने सामील झाली . गोटयाला हया 
वेळपयंत न सुचलेली युक्ती तिने सुचविली . . 

एक गोण आणून टोपलीपुढे धरायचा आणि मग टोपली बेताबाताने 
उचलून बोका असा सोडायचा, की तो नेमका गोणातच शिरावा . 

तिला टोपली दाबून धरावयास लावून गोटया गोण घेऊन आला व 
दोघांनी मिळून योजिलेली युक्ति सिद्धीस नेली. टोपली ऐवजी बोकोबा 
पोत्यातले कैदी झाले . 

" आता काय करायचं रे ह्याचं ? " तिने विचारले . 

" मी ह्याला रानात सोडून देतो बनी . अगदी दूर नेऊन सोडतो 
ओढयाच्या पलीकडे म्हणजे बधू या कसा परत येतोय ते . " गोटया 
म्हणाला . 

आपण खोटे बोलतो आहो व खोटे बोलणे बलाचमूच्या नियमास 
सोडून आहे हे गोटयाला माहीत होते ; पण दुसन्याचे बरे होत असेल तर 
खोटे बोलण्यात देखील पाप नाही असे कोणा तरी चांगल्या माणसाच्या 

ने ऐकले होते . गोटयाच्या ह्या कृत्यात आजीचा त्रास तर . 


"किनई नी, चोर पकडलाय मी . " 
" चोर । माधि तो रे कुठला ? " 
"गेले पाच सहा विषस आपल्या दुधावर डल्ला मारणारा चोर. " 


लक्ष्मी चोर पकडते 


-पिरोज आनंदकर 


ओळवून ती म्हणाली आणि तिने वाटीभर तूप देऊन तिची रवानगीही केली . 

- 3 गोदादा , तुझी मुक्ती फसली की रे ! " सुमा म्हणाली गोटया 
विचारात गर्क झालेला दिसला. 

"कसली युक्ती केली ग हयानं नि ती फसली कशी ? " मी विचारले 
आणि मग पकडलेले . मांजर गोटयाने बाजीच्या घरात का व कसे सोडले 
हे सुमाने सांगून टाकले . आम्हा दोघांनाही मोठी मौज वाटली त्याची. 
गोटयाच्या खोडकरपणातही शहाणपणा आहे असे बाम्हाला वाटले. . 

" मोटपा, उंबरांच्या बंदोबस्ताला मांजर सोडलंस पण तेच छळायला 
लागलं की तुल्या आजीला. आता त्याच्यावर कोणता तोडगा करणार तूं ? " 
मी विचारले. मी चेष्टने बोलतो आहे हे गोटयाच्या लक्षात आले नाही . 
माझे बोलणे बरेच समजून त्याने अगदी गंभीरपणे म्हटले - . . .... 
- "कुत्र्यापुढे मांजराची फेसाटी उडते . माता आमच्या श्रीप्याचा विठया 
आणतो आणि सोरतो त्या बोक्यावर . म्हणणे बधू या काय करतो ते ? " . 
___ गोटयाच्या युक्तीला अपळा करण्यापूर्वी भामच्या हलाला थोपवून 
धरणेच बाहामा भाग पडले . 


" काय झालं आज तुम्हाला, बाबा ? " 

___ "उहूं - काही नाही झालं बाळ ! थोडी यंत्र मात्र नादुरुस्त झाली 
आहेत कारखान्यातली ! " 
_ _ “मग त्यासाठी तुम्ही एवढे खिन्न का ? यंत्रं दुरुस्त नाही का करता 
यायची ? तुमचे मॅनेजर घेतील त्यांची काळजी , नाही ? " 
. " हूं घेतील म्हणा ! पण ते जाऊ दे ! ! ही पैशाची थेली कपाटात 
ठेव पाह ! " 

"नेहमीच्या जागी ठेवू ना बाबा ? तुमच्या कपाटाच्या लांबड्या 
बणात. ? " 

" नको , नको ! आज तुझ्याच पेटीत ठेव . मला आता जेवून बाहेर 
जायचंय ! " 

" एवढया रात्री ? बाहेर पावसाची झिमझिम सुरु आहे बाबा ! 
असल्या थंडी वाऱ्यात पुन्हा नका जाऊ बाहेर ! " 
. " न जाऊन कसं चालेल बाळ लक्ष्मी ? माणसाची यंत्रं विषडली आहेत , . 
ती वेळीच दुरुस्त केली पाहिजेत ; नाहीतर रक्तपाताचा प्रसंग ओढवेल ! " 

- " आमचे मैनेजर नि एंजिनियर साहेब यांच्यात खडाजंगी होण्याचा 
प्रसंग निर्माण झाला आहे. दोन्ही बाजूच्या माणसांत मारामारी झाल्याशिवाय 
राहणार नाही असं दिसतयं . आणि तसा प्रसंग येण्यापूर्वीच मला आपल्या 
मालकांना सांगितलं पाहिजे जाऊन, समजलं लामबाई ? आता जेवण 
वाढण्याची तयारी करा! " । 


2 . . . 


1 


. . . 


. 


. 


. 


" 


: 


1 


. : 


- - 


TIPS 


I.. . 


. .. . 


. 


. 


PANKURCtm 


लक्ष्मीने पाने वाढली. प्रतापराव जेवताना म्हणाले , " आणि हे बघ 
बाळ ! ते पैसे मी महमच घरी ठेवतो आहे . आणि मीच ते पैसे आदल्या 
दिवशी बँकेतून आणतो ही गोष्टही सर्वांनाच माहीत आहे. ती रक्कम 
माझ्या जवळ असणार अशी खात्री .त्यामुळे रात्री माझ्यावर कुणीतरी हल्ला 
करणार माहीत कशावरून ? तेव्हा घरातच पिशवी सुरक्षित राहील, बाळ ! " 

" आणि बाबा . रात्री कोणी दार ठोठावलं तर मी काय करू ? " . 

" काही करायचं नाही ! मित्र असो, शत्रू असो , कुणाला म्हणून दार 
उघडायचं नाही, खिडकीतून पाहायचं नाही ! उत्तरही द्यायचं नाही ! घरी 
कोणी येण्याचा संभव नाही म्हणा. तरी तू सावध अस अन् पिशवीला 
जिवापाड जप ! " 

__ जेवणे आटोपली , लक्ष्मीने उष्टी खरखटी काढली. तेवढ्या वेळात 
प्रतापरावांनी आपल्या सायकलचा दिवा स्वच्छ केला. टायर दाबून पाहिला 
व दहा मिनिटाच्या आत ते घराबाहेर पडले . 

लक्ष्मीला आता आपल्यावर पडलेल्या ओझ्याचा भार अधिक जाणवू 
लागला. चारपाच हजाराच्या ऐवजाचं संरक्षण करण्याची जबाबदारी आपल्या 
एकटीवर येऊन पडली आहे, याची तिला जाणीव झाली ! वडील परत येई 
पर्यंत काही प्रसंग ओढवू नये म्हणून ती मनातून देवाची करुणा भाकत 
होती . शेजार ना पाजार ! आयत्या वेळी मदतीला तरी कोण धावणार ? 
लक्ष्मीची आई वारल्यापासून प्रतापरावांनी एकलकोंडे, जीवन पत्करले होते . 
गावाबाहेर माणसापासून दूर , पण निसर्गाजवळ राहणे त्यांना आवडले . 
लक्ष्मीला कळू लागल्यापासून तीच त्याचा संसार एखाद्या पोक्त बाईप्रमाणे 
चालवी. आतापर्यंत ती कित्येकदा अकटी राहिली होती , पण आजच्यासारखे 
चोरांचे भय तिला केव्हाही वाटले नाही . आजचा प्रसंग निराळा होता . 
. वडील बाहेर पडताच तिने घराची दारे घट्ट लावून घेतली . खिडक्याच्य , 
कड्या, दारांचे अडसर पुन्हापुन्हा तपासले व मग तिने सेंपाकाची भांडी 
पुसून ठेवली . 


आन ती झोप घेणार नव्हतीच, म्हणून तिने वडिलांसाठी विणायला 
घेतलेली लोकरीची जर्सी बाहेर काढली. रॉकेलच्या दिव्याच्या मंद प्रकाशात 
तिच्या बारीक बोटांवरून सुईवर टांके उड्या घेत होते . तिने खूप . निश्चय 
केला होता , झोपायचं नाही म्हणन ! पण लहानगा जीव तो ! दिवसभरच्या 
कामाने व विशेषतः काळजीने तो थकला होता ! हात मांडीवर सरकले 
आणि शेवटी डोक्याने टेबलाचा आधार घेतलाच ! 

पण त्याचक्षणी कसल्याशा आवाजाने ती ताडकन जागी झाली . 
खालचे दार कोणी तरी ठोठावत होते . तिने स्वतःला सावरले - सगळे धैर्य 
गोळा करून ती उठली, माडीवरून खाली जाण्याची तीची छाती होईना . 
पुन्हा एकदा जोराचा ठोका ऐकू आला. पण तिने उत्तर दिले नाही की दार 
उघडले नाही . बिछान्याजवळच्या खिडकीच्या फटीतून तिने खाली पाहिले . 
पावसाचे झिरपणे थांबले होते , पावसाळी मेघाआडून डोकावणाऱ्या चंद्राच्या 
क्षीण प्रकाशकिरणात तिने पुढच्या दरवाज्यापाशी तीन माणसे उभी असलेली 
पाहिली . त्यांच्या तोंडावर छाया असल्यामुळे तिला ती ओळखता आली 
नाहीत ; पण त्यांचे संभाषण तिला चांगले ऐकू येत होते . 

" अन्या , प्रतापराव घरी नाहीसा दिसतो ! " 

" असं कसं होईल ? आज त्यांनी बँकेतून पैसे आणलेले मी स्वतः 
पाहिले आहेत ! आणि इतके पैसे जवळ असताना माणूस घराबाहेर जाईल 
असं वाटत नाही मला ! तो घरातच असला पाहिजे ! काय करू या 
आपण ? " . 

काय करायचे ते त्यांनी ताबडतोब ठरवलेले दिसले . कारण दारावर 
एकामागून एक असे कुन्हाडीचे घाव ऐक आले . ती खिडकी वाटे पळाली 
आता काही तरी केलंच पाहिजे ! विचार करायची ती वेळ नव्हती 
संकट दाराशी येऊन भिडले होते ! काय करावे ? वाटेल ते करून पसे 
सुरक्षित ठेवलेच पाहिजेत - तिने निश्चय केला पण कसे ठेवायचे ? . 


बाहेर गारवा होता. तिने आपले गरम जाकीट चढवले ; व आतल्या 


20 . . 


21 ५ हाल 


, 


... 


बेट जवळ येताच तिने पैशाची थैली निवडुंगाच्या झुडपात हलकेच 
भिरकावली. आणि तिच्या संरक्षणाची जबाबदारी तिने परमेश्वरावर 
सोपविली . 

पण तिचा पाठलाग करणारे आता फारच जवळ येऊन पोचले होते. 
त्यांना टाळण्याकरता ती एका चिचेच्या झाडामागे लपली . तिने आपला श्वास 
रोखून धरला . तिघेही तिच्या जवळून पुढे सरकले . पण -- 

ते नेमके मंडक महालात सापडले ! कमरेपर्यंत चिखलात गाडले गेले . 
त्यातून बाहेर पडायला नि अंगावरचा चिखल दूर करायला त्यांना काही तरी 
वेळ लागणार होता , हे लक्ष्मोला पूर्ण माहीत होते . ती पुन्हा पळत सुटली व 
सडकेला मिळाली . 

जवळच तिच्या ओळखीच्या एका शेतक -याचे घर होते . घरातून दिवा 
लुकलुकत होता. त्या दूरच्या प्रकाशाने तिच्या पायाखालचा अंधार उजळला . 
तिने आपला धावण्याचा वेगही थोडा कमी केला. शेतकऱ्याच्या घरात वडिलांची 
वाट पाहण्याचे तिने ठरवले. पण त्या घरापर्यंत तिला जावेच लागले नाही. 
दुरुत येणाऱ्या मोटारीचा दिव्याचा झोत तिच्या पायाशी पोचला व दुसऱ्याच 
क्षणी एक मोटार आपल्यापुढे उभी राहिल्याचेतिने पाहिले . त्या झळझळीत 
प्रकाशाने तिचे डोळे दिपून गेल्यामुळे मोटारीतील माणसे तिला ओळखता 
आली नाहीत . पण आतून आवाज आला, " कोण - लक्ष्मी ? - म्हणजे काय ? 
ये मोटारीत ये . यांना भिऊ नकोस , हे सार्जंटसाहेब आहेत . " 

आपल्या वडिलांचा ओळखीचा आवाज ऐकताच लक्ष्मीने मोटारीत 
उडी घेतली. घडलेला सर्व वृत्तान्त तिने एका दमात पोलीस अंमलदारांना 
सांगून टाकला. आपण नोटांची थैली कुठे सुरक्षित ठेवली आहे हेही तिने 
त्यांना सांगितले .. 

"मुली ते चोर किती होते ? " सार्जटाने विचारले . . . 
" तीन " . 
" कसे होते ? " 


लक्ष्मीने त्यांचे हुबेहूब वर्णन करताच साजंटाने इतर पोलीस अंमल 
दारांना विचारले 

" आपण ज्यांच्या शोधावर निघालोत ती हीच माणसं, नव्हे ? " 
"हीच दिसतात ! " 
" कुठे असतील ती बाळ आता ? " 

" चला , मी दाखवते तुम्हाला ! बाबा चला मंडक महालाकडे ! " : 
.. मोटार चालू लागली , सडकेवरून मंडूक महाल दिसताच तिने मध्येच 
मोटार थांबवली . " ते पहा - कमळा प्रमाणे कसे चिखलात रुतून बसले आहेत 
ते . ! " चिखलात धडपडणारे ते तीन चोर मोटारीच्या प्रकाशात चमकत होते . 

पोलीस पार्टी मोटारीमधून उतरली. 

" तुम्ही आतच रहा अं ? " अंमलदार म्हणाले. प्रतापराव व त्यांची लेक 
पोलीसांचे रागीट भाषण व कैद्यांच्या हातांत अडकवलेल्या हातकड्यांचा 
आवाज मोटारीत बसून ऐकत होती . 

काही वेळाने चिखलाने माखलेल्या कैद्यांसकट पोलीस परत रस्त्यावर 
आले. . . 
___ लक्ष्मी आपल्या वडिलांना बिलगून म्हणाली "बाबा , तुमची सायकल 
काय झाली ? " 

" अपघात झाला तिला ! आणि ही मंडळी या बाजूला येणार होती 
म्हणून बरं , नाहीतर मला तिकडे गावातच रात्र काढावी लागली असती . 
पण साऊंटसाहेब आम्हाला घरापर्यंत पोहचवता ना ? " 

" हे काय विचारता ? आमचं कर्तव्य आहे ते ! तुमच्या या चिमुकल्या 
मुलीने , ज्या शिकारीच्या पाठीमागे आज आम्ही कित्येक आठवडे भटकत 
आहोत ती एका तासात पकडून दिली , याचा विसर आम्हाला कसा पडेल ? 
या चोरांना पकडणारांना सरकारने मोठे इनाम जाहीर केले आहे - ते या 
तुमच्या छोकरीलाच मिळेल अशी आम्ही व्यवस्था करतो ! " साजंट म्हणाल 
आणि सगळे 


पार्सलबाजी अंगाशी आली 


- भा . रा . भागवत 


भरलेली होती विटकरीची बर्फी, अभ्रकाचा माहिमी हलवा अन् फोलपटाचा 
चिवडा. धावत पळत ही सारी मिठाई त्याने गोळा केली होती . पेढयासाठी 
तो एका टांग्यामागे धावला होता . आणि मग थोडी फळे पण असावीत 
म्हणून त्याने करवंदे आणली होती. खरी नाहीत . त्या करवंदांकरता त्याला 
बकऱ्याच्या कळपात घसावे लागले होते . ती सगळी अजब मिठाई त्याने 
एका छानदार पातळ कागदात गुंडाळली होती आणि त्यात एक चिट्ठी 
घालून ठेवली होती - फास्टर फेणेकडून सप्रेम भेट. एप्रिल फूल ! 

हे पार्सल पोस्टाने जाणार नव्हते . पुण्यातल्याच आपल्या बोर्डिंग 
मधल्या मित्राला - उत्तम टण्णूला तो ते पोचवणार होता. पण कर्मधर्म 
संयोग असा की सगळेच तिरपागडे झाले आणि १ एप्रिल हा दिवस 
बन्याचा शर्यतीचा दिवस बनला. धावता धावता बिचाऱ्याची हाडे खिळखिळी 
झाली . थोडक्यात सांगायचे म्हणजे तो स्वतःच एप्रिल फुल झाला . 


मार्च महिन्याची ३१ तारीख होती . बन्या पुण्याला शाळेच्या वसतिगृहात 
राहतो . पण त्या दिवशी " लास्ट डे " म्हणून शाळेला अर्ध्यादिवसाची 
सुट्टी होती , आणि बन्या आला होता मामाच्या घरी कसबा पेठेत . दुपारी 
मामांनी त्याला एक काम सांगितले . ब्राऊन पेपरमध्ये बांधलेले एक बंडल 
त्याच्या जवळ देऊन ते म्हणाले, “याच्यावर पत्ता लिही . आपले मंबईचे 
प्रोफेसर उकिडवे माहीत आहेत ना तुला ? त्यांचा पत्ता माझ्या डायरीत 
सापडेल . मला वाटतं , वसंत भवन , हिंदू कॉलनी , दादर, मुंबई १४ . पण 
पाहून लिही, आणि मग ताबडतोब पोस्टात जाऊन रजिस्टर्ड पार्सल कर. 
त्यांना तातडीने हवी असलेली पुस्तकं आहेत ही . सिटी पोस्टातून केलंस तर 
उद्यांच्या उद्या मुंबईला मिळेल त्यांना ! " आणि मामा कामाला निघून गेले . 

बन्याने वर मान करून " अच्छा " केले होते. आणि खाली मान 
घालून तो आपल्या उद्योगाला लागला होता . ते बंडल पाहून त्याला खुदकन् 
हसू आले होते . कारण तो स्वतः पण तसलेच एक बंडल बांधीत होता . 
बन्याचा चाल उद्योग कोणता होता, माहीत आहे ? तुमच्या लक्षात यावे 
म्हणून तर मघाशी त्या दिवसाची तारीख सांगितली मुद्दाम . ३१ मार्च 
एक एप्रिलचा आदला दिवस . 

बन्याने आपले बंडलही ब्राऊन पेपरातच बांधले होते. ते बंडल म्हणजे 
डायाराम लंबोदरदास मिठाईवाले यांचे एक जने पुठ्याचे खोके होते . 
वरच्या सोनेरी कागदावर छापलेले होते - “ मिक्स्ड मिठाई ". पण आत 


पण थांबा . मी देखील फास्टर फेणेसारखी लाँग जंप मारली की ! 
सुरवातीपासून सगळं सांगायला हवं , नाही का ? ठीक आहे. ऐका तर .त्याचं 
असं झालं , की थोड्याच वेळात बन्या उर्फ फेणे सायकलीवर टांग मारून 
पोस्टात गेला . आणि पाऊण तासाने बुधवार चौक , नानावाडा, जिजामाता 
उद्यान करीत करीत कसब्यात मामांच्या परी परतला . मग त्याने दुसरे 
बंडल काखोटीला मारले आणि शाळेच्या वसतिगृहाकडे जाऊन उत्तम 
टण्णच्या बंद खोलीच्या खिडकीतून त्याने ते पार्सल आत भिरकावले . त्याला 
माहीत होते की उत्तमही आपल्या मावशीकडे जायचा होता. उद्या सकाळ 
पर्यंत तो परतायचा नाही. एक एप्रिलचे ते पार्सल टाकून फास्टर फेणे 
सटकला. 


तो दिवस हुंदडण्यात घालवून बन्या रात्री जेवला - खाल्ला , झोपला , 
अन सकाळी उठला , तेव्हा कॅलेंडरात एक एप्रिल तारीख झळकत होती . 
बन्याच्या मनात कालची आठवण नडकली . त्याला थुर्र झाले . तो आपल्या 
शीच हसला अन् म्हणाला, “ आता उत्तम टण्णूचं तोंड लवकरच चिमणी 


. 7. 


1 . 


25 


घाला 


. 


एवढं होईल . पण त्या चिमणीच्या चोचीला कपभरही मिठाई मिळायची 
नाही. खा म्हणावं ती माती नि भुस्सा ! " 

इतक्यात बाहेर टुर्र झाले. दारावरची घंटी. 
बन्याने कडी काढली, तो दारात उत्तम टण्णू उभा . 
" उत्तम ! " बन्या डोळे तांबारीत म्हणाला . 

" सहज आलो," उत्तम म्हणाला. पहाटे धावायला जातोच नेहमी . 
आज म्हटलं तुझ्याकडे यावं तुला बँक्स बायला - " 
- " यक्स ? " 

" काल माझा वाढदिवस - ( खरं की काय ? , बन्या पुटपुटला. 
छान ! ) तू लक्षात ठेवून मला भेट पाठवलीस ! किती चांगला प्रेमळ 
मित्र आहेस बन्या तू . . . " 

" बरं - बरं " , अवघडलेला बन्या त्याच्या मिठीतून स्वतःला सोडवीत 
म्हणाला. तो नुसताच अवघडला नव्हता, गोंधळलाही होता. एकेक डोळा 
सुपारीएवढा करीत त्याने विचारले , " भेट मिळाली तुला ? " 

" कालच . " 
" म्हणजे - तू मावशीकडे गेलाच नाहीस का ? " 

" नाही गेलो. बेत बदलला. बोडिंगातच राहिलो . पण पुन्हा एकदा 
भेटीबद्दल बैंक्स . " 

बन्या आता डोळे बारीक करून त्याच्याकडे पहात होता . मग त्याच्या 
लक्षात आले . उत्तम टण्णूच्या काखोटीला ब्राऊन पेपरचे पार्सल होते . 
बन्याच्या डोक्यात प्रकाश पडला . तो म्हणाला, “ उघडलं नाहीस वाटतं 
अजून ? " मनात म्हणतो, काही बिघडलं नाही . अजून होशील लेका 
एप्रिल फूल . 

पण उत्तम तेवढयात म्हणतो, " उघडलं की ! - तेच तर सांगायला 
आलो. - बन्या थेंक यू मेनी मेनी मच ! पण या पुस्तकांचा मला काय 
उपयोग रे ? - त्यांची नावंच वाचता वाचता माझ्या नाकी - नऊ आले 


काय म्हणे आस्ट्रो फिजीकल प्रोब्लम्स इन थर्मो - डायनामिक्स ! बबबब . 
डिक्शनरीतसुद्धा सापडेना त्याचा अर्थ ! " 

बन्याचे दोन्ही डोळे आता पिंगपांगच्या चेंडूएवढे झाले होते . तो 
ओरडला , " उत्तम ! " 

" अरे , काय झालं ? " 

" काय झालं ? उत्पात झाला - धरणीकंप ! गडबड - घोटाळा ! हे 
पार्सल तुझ्याकडे आलं ? " 

" म्हणजे ? " 

" म्हणजे काय ? अरे, भलताच डॅम घोटाळा झाला ! - उत्तम - 
उत्तम , ए मामी ! " 
- " अरे, असं काय करतोसा " 

" ए मामी ! मी जातो ग सरळ बोडिंगात ! जेवायला येणार नाही! " 

बन्याने घाईघाईत पँटीत तंगड्या घातल्या, चपलांत पाय घुसडले 
अन् सायकलीवर टांग मारून टण्णूची डबलसीट घेऊन तो भराभरा पेडल 
हापायला लागला. 

बिचारा टण्णू बगलेतले पार्सल सावरीत ठेचा खात बोलला , " हे काय 
चालवलं आहे तू ? माझा वाढ . . . " 
___ " तुझा वाढदिवस गेला खड् - - सॉरी हं ! शंभर वर्षे जग तू . " आणि 
मग जाता जाता आपल्या मित्राला सारा घोटाळा समजावून सांगितला . 
वाटेत एक टेलीफोनचा " बूथ " होता . ताडकन् उडी मारून फास्टर फेणेने 
सायकल बूथला टेकून उभी केली . आत घुसून त्याने डिरेक्टरी ओढली . 
फराफरा पाने उलटली. जी . पी . ओ - जी . पी . ओ बरोबर गव्हन , सेन्ट्रल 
मध्ये पाहायला हवं - हं , हा नंवर. डिरेक्टरी पुन्हा लटकू लागली . डायल 
मध्ये बोटे फिरली . . . फटीत दोन नाणी पडली . . .हॅलो . . . हॅलो . . . मी 
काल एक पार्सल केलं . . . जीपीओ च ना ? काल सिटी पोस्टातून मला ते 
परत मिळेल का ? " 


26 


. हे बोलता बोलताच फास्टर फेणेने सायकल हाणली होती . मागच्या 
कॅरिअरवर उत्तम टण्णू डगमगत बसला होता . त्याची पुरती बोबडी वळली 


होती. 


तडतडत त्याला जवाब मिळाला, "काय कटकट आहे ही ? काय तक्रार 
असेल ती इथे येऊन सांगा. जिथून पार्सल केलंय तिथेच जा ! कट्ट . . " 
___ फास्टर फेणेने हाततल्या फोनकडे रागाने पाहिले . तो अडकवला. मग 
एका उडीत सायकल उचलून तो पुनश्च स्वार झाला. तात्या टण्णूची डबल 
सीट घेऊन सायकल खणखणत निघाली . 

सिटी पोस्टात चौकशी केल्यावर कळले की त्या पार्सलवर कालच 
धबायब शिक्के बसले , पोत्यात बसून ते स्टेशनावर गेले आणि रातोरात 
आगगाडीत बसून मुंबईला रवानाही झाले असेल किंवा होईल . आज दुपारी 
मुंबईला पुन्हा त्याच्यावर धबाधब शिक्के बसतील आणि पोस्टमन ते दिलेल्या 
पत्त्यावर घेऊन पोचवील - प्रो . उकिडव्यांच्या पत्त्यावर . 

प्रो . उकिडवे. ब ब ब ब. प्रो . उकिडवे म्हणजे कसला जमदग्नीचा 
अवतार त्यांनी ते पासल उघडले आणि ते उघडणारच म्हणा अन् आतली 
ती घाण नि तो कचरा पाहिला अन् एप्रिल फूलची चिट्ठी वाचली, की -होळी 
पेटेल त्यांच्या अंगाची . बोंबाबोंब होईल सारी. हरे राम आपली शंभर वर्ष 
भरली आता. मामांना आता खरमरीत पत्र लिहितील उकिडवे अन मामा कसं 
कांडात काढतील आपलं . . . 

बन्याने घाबऱ्या घाबय घडयाळाकडे पाहिले . पावणेसात . "माय गॉड 
देवा देवा. जनता गेली - डेक्कन गेली - तास वाजे ठणाणा. पण वेट, मेल अजून 
गेलेली नाही ." 

" उत्तम ! " बन्या ओरडला, "स्टेशनवर चला : पुन्हा घड्याळ 
" अं है ". पूना स्टेशन नाही . शिवाजीनगर ! " 
" शिवाजीनगर ? " 

" हो . कारण पुण्याहून मेल सुटण्याची वेळ होत आली . आपल्याला ती 
पुढच्या स्टेशनवर गाठली पाहिजे . उत्तम टण्णू , सरना सांग - बन्या अर्जट 
कामासाठी मुंबईला गेला म्हणून. " 


शिवाजीनगरला उतरताच बन्याने टण्णूजवळचे पासल हिसकावले . 
सायकल त्याच्या हवाली केली आणि तो ताडताड करीत पायऱ्या चढून 
क्यूमध्ये उभा राहिला . त्याच वेळी त्याच्या लक्षात आले की मेल पण 
स्टेशनवर उभी राहिली आहे. आता क्यूत पंधरावा नंबर लावण्यात अर्थ 
नव्हता . 

बन्याने खिसा चाचपला - आहे. पाकीट जवळ आहे . त्या त पंधरा 
रुपये आहेत हे त्याला माहीत होते. म्हणजे डबल चार्ज पडला तरी पुरतील . 
गुड . आता तसंच गाडीत घुसलं पाहिजे . चेकरला सांगून पैसे भरू वाटेत . 

पण गर्दीला हटवीत बन्या प्लॅटफॉर्मवर पोचतो आहे तो गाडीने स्टेशन 
सोडले होते . घाबरलेला बन्या असा धावलाय - असा धावलाय की ज्याचं नाव 
ते . कशी बशी त्याने शेवटच्या डब्याची दांडी पकडली. बालमित्रांनो , बन्याचे 
चित्तच ठिकाणावर नव्हतं म्हणूनत्याने असं केलन् , बरं का ? तुम्ही नका हो 
कधी चालत्या गाडीत चढू ! 

हरे राम. तो डबा होता गार्डचा. पण गंमत अशी की गार्डसाहेब स्वतः 
अजून चढलेले नव्हते . हातातला बावटा हलवीत ते अजून फलाटावर उभे 
होते . त्यांनी बन्याला पाहिले नाही . बन्याच्यालक्षात आले - आपण भलत्या 
डब्यात चढलो आहो . त्याने पटकन एक दार उघडले , आणि तो आत शिरून 
उभा राहिला . 

गार्डसाहेबांचा स्पेशल संडास होता तो ! 

खडकीला गाडी उभी राहिली अन् तिथून सुटली , तरी बिचारा फास्टर 
फेणे खांबासारखा उभा होता . त्याच्या अंगातून घामाच्या धारा लागल्या 
होत्या . मनात तो प्रार्थना करीत होता की , " देवा ! माझ्या छातीतली धडक 
थांबू दे . गार्डसाहेबांना दार उघडण्याची बुद्धी देऊ नकोस ! थोडा दम 
खाल्यावर मी आपण होऊन त्यांची क्षमा मागेन ." 


28 


बऱ्याच वेळानंतर बन्याचे मन शांत झाले . तेव्हा आपण होऊनच त्याने 
दार उघडले आणि तो बाहेर आला . 

गार्डसाहेब आपल्या घडीच्या स्टुलावर हाशहुश करीत बसले होते . 
अन् किलकिल्या डोळ्यांनी बाहेर पहात होते . इतके दचकले की - बरं तर 
बरं स्टूल दारापासून अंमळ दूर होते , नाही तर त्यांनी सरळ बाहेरच 
कोलांटी खाल्ली असती. त्यांनी डोळे फाडले . पटापट कोटाची बटने सोडून 
शर्टाच्या आत हात घातला अन् जानवे बाहेर काढले . 

" तू - तू - तू कोण ? इथे काय करतो आहेस ? " 

" थांबा गार्डसाहेब ! " फास्टर फेणे विनवणीच्या सुरात म्हणाला , 
" राम रक्षा म्हणू नका . मी भूत बीत नाही . आणि ब्रेक बीक पण दाबू नका , 
माफ करा हो . माझी मान सुयाखाली आहे . म्हणून मी असे केलं ! 
प्लीज . . . " 

गाईसाहेबाचा हात बेकवरून मागे झाला . त्यांचे डोळे पुन्हा किलकिले 
बनले . ते काहीच बोलले नाहीत . पण त्यांनी जरी ब्रेक दाबला नाही , तरी 
गाडी आपली आपण उभी राहिली . बहुतेक सिग्नल दिलेले नसावे . 

गाडी कामशेत स्टेशनवर उभी राहिली होती . गार्डसाहेब बावटयाची 
गुंडाळी घेऊन उठले . त्यांनी फास्टर फेणेचे बकोट धरले व बन्याला चक्क 
खाली फलाटावर फेकला . 

"सॉरी - माय बॉय! दुसऱ्या डब्यात बैस जाऊन ! चेकरला पैसे भर! " 

पण तेवढयात त्यांचा हिरवा बावटा - उलगडला होता . सिग्नलही पडले 
होते आणि गाडी हलली होती . बन्या पुढचा डबा पकडण्यासाठी धावला , 
तशी गार्डसाहेब ओरडले . 

" नॉट फार ए सेकंड टाईम ! लोकल येईल आता . तिने जा . " 

"लोकल ! " बन्याने कपाळावर हात मारला . " ती काय मला मुंबईला 
नेणार आहे ? " 


बन्याचे लक्ष स्टेशनाबाहेर गेले . बॉम्बे - पूना रोड कामशेत स्टेशनला 
लागून जातो . पुण्याहून आलेली एक खाजगी मोटार मुंबईकडे जाताना त्याला 
दिसली . टेबलावरची नाणी उचलून त्याने खिशात टाकली . काखेतले ते 
पार्सल सावरीत बन्या ताडताड उडया मारीत बाहेर गेला अन हातवर करून 
ओरडला, लिफ्ट प्लीज , सर . लिफ्ट द्याल का मला ? " 

पण तेवढयात मोटार पुढे गेली होती . मात्र तिच्या ड्रायव्हरने " नो " 
म्हणून केलेली गर्जना बन्याच्या कानात तापलेल्या तेलासारखी घुसली . 
____ "कसा देत नाही बघतो . " बन्या दातओठ खात म्हणाला . "माझ्या 
जीवन मरणाचा प्रश्न आहे हा ! " 

मोटारच्या मागे धावला बन्या . कामशेत स्टेशनच्या जरा पुढे गेल्यावर 
छळापांशी येताच फाटक बंद म्हणून मोटार थांबली . अजून ती पूना मेल 
गेलेलीच नव्हती . त्यामुळे मोटारीला उभे राहणे भाग होते . 

बन्याने धापा टाकीत मोटार गाठली. मोटारीचा मागचा भाग असतो 
ना . . . सामान ठेवायचा कप्पा ? त्याचे ढप्पण नीट लागलेले नव्हते. अर्धवट 
उघडे होते . बन्याने ते उघडले आणि तो सरळ आत घुसला अन् अंग चोरून 
नि हातपाय ओढ़न बसला . त्या जागेत लवकरच घामाचे थारोळे झाले . . 

थोड्याच वेळात पूना मेल आली आणि धडाड - धाड धडाड - धाड 
करीत निघून गेली . बंन्याने ते आवाजावरून ओळखले . मग फाटक उघडले 
अन् मोटार सुरू झाली . 

बन्याने नंतरचे तीन तास अवघडलेल्या स्थितीत कसे घालवले त्याचे 
नीट वर्णन करणे माझ्या शक्तीबाहेरचे आहे . एवढेच सांगतो, की वाटेत 
मोटार खोपोलीला थांबली आणि आतील मंडळी बटाटेवडा खाऊन चहाच्या 
मिटक्या मारीत परत आली, तरी बन्या तसाच बसलेला होता . बिचाऱ्याचे 
तोंड सुकले होते . अंग आंबले होते आणि तापलेल्या पत्र्यामुळे डोके दुखत 
होते . पण त्याने हं का चं केले नाही . आपले मळून काळे मिट्ट झालेले बोट 
त्याने ओठावरून फिरविले तेव्हा तिथे आपसूक मिशीचा मेकप तयार झाला 
हे ही त्याच्या ध्यानात आले नाही . 


33 


आणि मग ठाण्याची गर्दी पार करून आली एकदाची गाडी दादरला . 
आणि बरं झालं . नेमकी दादरलाच थांबली - खुदादाद सर्कलजवळ . नशीब 
बन्याचे, की कप्याचे झाकण उघडून बाहेर उडी टाकीपर्यंत त्याला कोणी 
पाहिले नाही . बन्याने मुंग्या आलेले अंग झटकले . त्याच्या काखेत पार्सल 
होतेच. त्याने मोटारचा नंबर त्या पार्सलवर टिपला हेतू ? पुढे मागे या 
गृहस्थाचे आभार मानावेत हा . तसा बन्या मोठा चांगला मुलगा होता , बरं 
का ? पण तो हे टिप्पण करतो आहे इतक्यात मोटारवाले गृहस्थ दार 
आपटून बाहेर पडले होते . त्यांचे लक्ष त्याच्याकडे गेले आणि ते आपल्या 
कुटुंबाला म्हणाले , “ या मुलाला कुठेतरी पाहिल्यासारखं वाटतं . कुठे बरं? " 

कुटुंबाचे उत्तर ऐकायला बन्या उर्फ फास्टर फेणे थांबला नाही . 
तो हात हलवीत " थक्स " म्हणून ओरडत तिथून धूम पळाला . पुन्हा 
इराण्याकडून फोन करावा का ? - पण नको . जवळ तर आहे पोस्ट ऑफिस 
त्याला दादरचे पोस्ट ऑफिस माहित होते . तिथे जाऊन त्याने चौकशी केली , 
तेव्हा कळले, की असं प्रो . उकिडव्यांचं पार्सल घेऊन आत्ताच डिलीवरी 
वाला गेला . 

बन्याने लांब लांब ठांगा टाकल्या आणि हिंदू कॉलनी गाठली सुदैवाने 
हवी असलेली गल्ली लवकरच सापडली त्या गल्लीतले वसंतभवनही सापडले 
बन्या वसंतभवनाच्या फाटकापाशी घोटाळत उभा राहिला . दहा -एक 
मिनिटांनी रजिस्टरवाला पोस्टमन आला, तेव्हा मात्र आपण फार घाईत 
आहो असे त्याने दाखविले . पोस्टमन जवळ येताच तो गडबडीने म्हणाला , 
"माफ करा, पोस्टमनसाहेब . पण प्रो . उकिडव्यांचं एखादं रजिस्टर 
आहे का ? " 

" आहे ", असे म्हणून पोस्टमनने एक पार्सल काढले . 

तेच तेच बन्याच्या ओळखीचे पार्सल . त्यानेच बांधलेलं , बन्याने 
गुटकन एक आवंढा गिळला . रुमालाने कपाळाचा घाम टिपीत तो म्हणाला , 
"त्याचं असं आहे . प्रोफेसरांच्या घरात आता कुणी नाही . त्यांनी मला 
सांगन ठेवलंय पार्सल घ्यायला . . . . देता ? " 


पोस्टमनने बन्याकडे पाहिले . अगदीच फाटका नि ठेंगणा तरूण वाटतो . 
ओठावर मिशी आहे खरी. पण खोटीच वाटते ती आणि चेहरा किती 
बालिश, नियाज , निष्कपटी वाटतो ! 

__ _ " देतो की , " तो म्हणाला. " रजिस्टर म्हणजे काही मनीऑर्डर नाही . 
इथेच घ्या म्हणजे मला आत यायला नको . " . 

__ “चालेल ", बन्या म्हणाला, " तुमचं पेन द्या . सही करतो . " 
__ आणि बन्याने सही केली. पार्सल घेतले. आणि पोस्टमन गेला. 
त्याने गल्लीचे वळण घेतल्याबरोबर बन्याने हुश्श केले . त्याचा जीव भांड्यात 
पडला. खूप मोठया भांड्यात. हौदातच म्हणा ना ! 

__ पोस्टमनकडून घेतलेले पार्सल बन्याने आता काखोटीला मारले त्याचे 
पत्त्याचे वेष्टण फाडून . आणि पुण्याहून आणलेले पुस्तकांचे पार्सल त्याने हातात 
धरले . मग रूमालाने त्याने आपले सगळे अंग नीट पुसले . एका पानवाल्याच्या 
आरशात पाहिले . अवतार मोठासा चांगला नाही . पण अगदीच वाईट आहे 
असंही नाही . धकून जाईल . 

फाटक ढकलून तो आत गेला . " प्रो . उकिडवे " अशी पाटी पाहून 
दारावरची बेल त्याने वाजविली . 


प्रो . उकिडवे स्वतःच दार उघडून आले . बन्याने त्यांना ओळखले , पण 
त्यांनी त्याला ओळखले नाही . 

" काय ? ते , गुरगुरले. 
" हे बंडल दिलंय पुण्याहून आमच्या मामांनी . " 

" हां, ओः गुड ! " ते एकदम नरम होऊन म्हणतात. “ तू बन्या फेणे, 
नाही का ? बरं झालं मला अर्जंटली हवी होती ही पुस्तकं ! डंक यू माय 
बॉय ! - आणि ते दुसरं काय ? " 

आपल्या काखेतल्या दुसऱ्या पार्सलाकडे प्रोफेसरसाहेबांचे लक्ष गेले 
आहे ही गोष्ट बन्याच्या ध्यानात आली. तो गडबडीने म्हणाला , " ते - - ते । 
काही नाही. पोचवायचं आहे ! " 


36य 
इचलकाल 


. 


“ वा . म्हणजे पोस्टमनच बनला आहेस की तू ! अहो, या मुलाला 
काही खाऊ द्या ना ! " 

__ काखेतले पार्सल बन्याने आणखी जोरात दाबले . “ सुटलो ! " तो 
आपल्याशी म्हणाला . " प्रोफेसरसाहेबांनी जर हे पाहायला मागितलं असतं तर 
माझी शंभर वर्षे भरली असती ! " . 
_ थोड्याच वेळात बन्यासाठी आतून खाऊ आला दुसऱ्या दिवशी पाडवा 
होता . त्यामुळे खाऊच्या बशीत पोटभर मिठाई भरलेली होती . ती भराभरा 
घशात कोंबून अन् वर पाणी ढोसून बन्याने तृप्त मनाने ढेकर दिला आणि 
प्रोफेसरसाहेब नि प्रोफेसरीणबाई यांचा प्रेमाचा निरोप घेऊन तो बाहेर 
पडला. सरळ स्टेशनात जाऊन त्याने पुण्याची गाडी गाठली . 

गाडीत चढल्यावर तो धापा टाकीत स्वतःला म्हणतो, “ बन्या - लेका . 
आता वाटेत वडा बिडा खायचा नाही, बरं का ? कारण तुझाच वडा झाला 
आहे . वाटेत खायची ही बॉक्सातली मिठाई - - आपल्या मित्राला बनवण्या 
साठी तू ती गोळा केलीस ना ? ह . म्हणे एप्रिल फूल ! " 


नर्मदेची बहादुरी 


- मालती दांडेकर 


गाव तिथं झाडी अन् नदी तिथं कोळयांची वाडीही असायचीच . होय , त्या 
गावाला नदी होती. चांदीच्या रसासारखी . तिच्या स्वच्छ प्रवाहाची. रेष , 
तिनं गावाभोवती रांगोळीच घातली होती जशी. दूरवर धावत निघणाऱ्या 
त्या नदीच्या काठावर , गावापासून दूर कोळीवाडा होता . पंचवीस झोपडं 
असेल - नसेल . कोळ्यांच्या बायका सकाळच्या रामप्रहरी डोक्यावर पाटी घेवून 
मासळी विकायला- शहरात यायच्या . एकेकीची साडी इतकी घट्ट मेसलेली असे 
की , जशी अंगाला "फिट्ट " करून शिवूनच टाकलीय ! उंच अंबाडे, त्यावर 
अबोलीचे मोठमोठे गजरे अन् " म्हवरं, मासळी घेताव , " हे शब्द , अशा मुली 
गावकन्यांच्या नित्य पाहण्यातल्याच होत्या . 

पण नर्मदा ? छे , ती अगदी निराळी होती या पोरीहून . ती फारशी 
बाजाराला यायचीच नाही. बापाबरोबर होडगं घेऊन पाण्यात वल्हवणे हाच 
तिचा छंद, अन् झपाझप पोहणं हाच तिचा खेळ . पावसाळ्यात नर्मदा नदी 
रागावल्यासारखी होई . तिला पूर येई. चहासारखे दिसणारे गढूळ लालसर 
पाणी सुसाट वाहताना दिसे . वारा तुफान वाहू लागे . मोठमोठ्या लाटा उठत . 
सगळ्या कोळीवाड्यातल्या पोरी भिजून गपगार . त्या झोपडीत शिरून 
शेकोटीशी बसत , पण नर्मदा ? तिला पाण्याचं भयच कधी वाटायचं नाही . 
असं म्हणतात की कोळ्यांची मुलं चालायला न पोहायला बरोबरच शिकतात 
लहानपणी . निदान नर्मदा तरी फार लहानपणापासून पोहणीला पडत होती 
खरी . नदीला तुफान आलं की ही पराक्रमाची कास मारून होडग्यात 


उतरायची . शहरातल्या मुली कशा ? मनात आलं की , सायकल घेऊन चालू 
लागतात , तसं नर्मदेचं होडगं तिला प्यार होतं . होडी तुफानात घालून तिचा 
बाप अन् ती , दोघं नदीत हिंडून यायची. बाप नीरू कोळी फार काटक अन् 
पट्टीचा नावाडी होता . सगळ्यात मोठं होडगं त्याचंच . तो मासे तर 
पकडायचाच पण दूर तीन मैलांवर गाव बेलवाडी होतं . तिथल्या लोकांची 
ने - आण करण्याचाही त्याचा उद्योग होता . चांगलं पंचवीस - तीस माणूस बसेल 
इतकं मोठं होडगं होतं त्याचं . अलीकडे नर्मदा या होडग्यात बसून बापाबरोबर 
रोज वल्ही मारायाला, सुकाण धरायला शिकत होती . तिची आई गुणाई , तिला 
हे मुळीच पसंत नसे. कपाळाला आठी घालून ती म्हणे , 

"पोरीची जात . तिला बाप्यामाणसाचे हे ढंग काय उपयोगी ? आता 
उद्या लगीम व्हायचे दिवस आले. रोज कसलं नदीवर फिरायला जायाचं ? 
नेत जाऊ नका भाईर रोज रोज . घरात काम कोण करील इथ ? हिची 
सासू का सासरा. ? " 

नर्मदा रागावून म्हणायची, "घरकाम घरकाम काय मोठं कठीण 
आहे ? मी करीन की अन् माझं लग्न तरी कसलं एवढयात ? चांगलं छान 
होडगं चालवते , म्हणून शाबासकी द्यायची तर बाजूलाच राहिली . उलट 
रागवत जा तू आमच्यावर आई." नीरू म्हणायचा, " अग गुणे , आपलं एक 
लेकरू , तेही गुणाचंच हाये . उगीच का बोलावं तोंड टाकून ? माझी पोरगी 
न्हवं , पोरगा हाय हा जणू . नर्मदा नाही नर्मद्या . किती बरोबरीने काम 
करतोय जराशी. आता उगंच नर्मद्याच्या लगीन व्हायाच्या कटकटी लावू नगंस 
आताच . बगू त्ये मागून . चल नर्मद्या , नाव वल्हवू ये . आणि आज मोठं होडगं 
तूच चालव . मी जसा काय पासिंजर हं . आराम होडग्यात बसणारा. " 

दुरज नर्मदेच्या उंच आवाजात कोळी गीताचे काही शब्द तिच्या 
कानावर यायचे 

" वादळ उठलंय तुफान उठलंय ग सजणी 
• झालंय लाल नदीचं पाणी 
त्यामधी सरसर नाव चालते सजणी 


38 


39 


माझी मच्छलीवाणी. " 
मग गुणाई मनात म्हणे, "पोर मोठी झाली. आता परकराची कास 
मारून होडगं चालवनं गोड दिसत न्हाई . साडी घ्याया होवी. " अन नर्मदा ? 
ती म्हणे , 

" बाबा , हया जवळच्या गावाकडे बघितलं की वाटतं , घेवानं रंग भरून 
एक रांगुळीच घातली हाय , हिरव्या रंगाची. पाहाल तिथं हिरवी झाडं , 
हिरवळ हिरवीगार रोपं . अवं तिथं पोपट तर इतके येतात की काय सांगू ? 
तिथली ती तापी न गोदू ? त्या माझ्या अलीकडे मैतरणी झाल्या आहेत 
जीवाच्या . बाबा, त्यांची आई मला लई शाबासकी देते . खूपदा जाते मी 
तिये. एकदा आण का त्येंना आपल्या घरी ? गरम भाकरी खाया ? " 

नीरू हसायचा. म्हणायचा, " आण, पण दोन गोष्टी ध्येनात घेवून 
आण. एक तर तुझं छोटं होडगं घेऊन जायचं त्यावेळी, मोठं हये हत्तीवाणी 
धूड न्हाई . अन् दुसरं , आपली ही नर्मदामाई शांत व्हात असल तवाच 
लोकाच्या ल्येकी घरी आणायच्या . वादळातून न्हाई . समजलं का ? " 

" छान समजलं . मला सोडा त्या बेलवाडीत . मी जाते त्या आमच्या 
तापी - गोदूकडे खेळायला . तुमची मासळी पकड़न होते , तवर घटकाभरात 
परत येईल . " 

"काय खेळता ? ते तरी सांग पोरी. आपल्या बाला पण न्हाई 
सांगायचं ? लाजल्यासारखी होऊन ती म्हणाली, " त्ये तुम्हाला आवडायचं 
नाही . पण आम्ही शाळा - शाळा खेळतो बाबा . मला आता वाचता येतं . 
कधीची जातेय वर्षभर मी त्या दोघींकडे . " 

नीरू साधा कोळी. पण समजूतदार होता . तो म्हणाला, 

"शिक पोरी. आम्हावणी अडाणी न्हाऊ नगंस. मला न आवडाया काय 
झालं ? तुझ्या आईला मात्र न्हाई आवडणार. काठी बसेल पाठीत . म्हणेल , 
शिकून पोर श्यफारली. उंच डोक्याएवढा लाटेवणी राग बी उंच चढेल तिचा. " 

मग ती दोघं बापलेक खदखूदन हसली . बेलवाडी येताच टपकन तिनं 
उडी मारली . गावभर मखमलचा गालिचाच अंथरला होता देवानं जसा 


यावेळी. कारण हे दिवस ओल्या श्रावणाचे . जागजागी हिरवळ झुलत होती . 
पाहावे तिकडे हिरव्या राया . केळीबनं अन बेलाची झाडं . त्या मऊ गालिच्या 
वरून ती पावले टाकीत निघाली . बेलवाडी ती काय ? बेलपत्रासारखं 
टिनुलं गाव , छोट्याचं नर्मदेच्या काठाशी मोठं झालेलं , नर्मदा आईच्या 
अंगाखांद्यावर बागडणारं हे गांव येथे मुलींची शाळा जेमतेम मराठी सहा 
इयत्तापर्यंतची होती . मुलगे कुणीकुणी इंग्रजी शिकायला जात ते जवळच्या 
शहरात . पण नर्मदा आडवी येई. लोकांनी एक - दोन छोटे छोटे पूल बांधले 
होते . त्यावरून सायकली बैलगाड्या जात असत . पण सव्हिर्सची मोटार तेथे 
कधी आलीच नव्हती . कशी येणार ? टिचभर रुंदीचे ते पाय - उतार होण्या 
साठी बांधलेले पूल तसे मजबूतही नव्हते . अन् रुंदही नव्हते . येथल्या 
मुलींच्या शाळेतच तापी अन् गोदावरी शिकल्या होत्या अन् आता नर्मदा 
त्यांच्याकडे नित्य येऊन चार बुकं वाचू लागली होती . ती आली अन् तिघीजणी 
जमून हसू - खिदळू लागल्या की , त्यांची आई म्हणे - 

" झाला का त्रिवेणी संगम ? आता हसण्याला महापूर येणारच . 
बस हो नमूताई . काही छानसं फराळाचं करतेय तुझ्यासाठी . अगं , तू या 
अडाणी पोरींना पोहायलाकधी शिकवणार आहेत ? छान पोहतेस म्हणे ? " 

" जरा पावसाळा जाऊ दे मावशी. या चार महिन्यात आमच्या नर्मदा 
मैयाचा राग फार वाढतो . वरचेवर महापूर येतात . पुढे मग बघ दिवाळीच्या 
संवानाला. अय्या , मुंबईचं वर्तमानपत्र ? कुणी आणलं ग ? बधू बघू. 

" अग , हे आमचे मामा आलेत ना त्यांनी . ते तिकडे राहतात . इकडच्या 
खेड्याची माहिती जमवून मोठा निबंध लिहितायेत ते . ती बघ पेटीभर 
माहिती ? " गोदू म्हणाली तशी तिने वळून पाहिले . लहानशी मजबूत 
लाकडी पेटी . वर शब्द होते - - अति महत्त्वाचे कागदपत्र . तापीनं 
विचारलं , " पेटीवर लिहिलंत , तितक्या महत्त्वाचे आहेत तरी का मामा ते 
कागद ? अगदी शंभर रुपयांच्या नोटासारखे ? सांगा मामा ". 

___ मामा शहरी माणूस , शिकलेले , परीटघटी कपडे अन् सोनेरी चष्मा . 
प्रकृतीने अगदी वाळके , पण वागायला नीटनेटके. ते म्हणाले, " अग शंभराच्या 


43 


42 


पण नर्मदामैयाची माहिती कोळ्याच्या नमूला होती ती खोटी थोडीच ? 
ती तर बालपणापासून नर्मदेच्या झुळझुळणाऱ्या पाण्यातच खेळलेली. नर्मदेच्या 
अंगाखांद्यावर बसून तासन्तास पाण्याचे खेळ करणारी. आईच्या स्वभावाची 
रेघग्रेघ मुलाला ठाऊक असते की नाही ? तशीच नमूला नर्मदा नदीची 
ओळख . अचानक महापूर येणार हे तिनं जाणलं . कारण जबलपुराकडे अति 
वर्षाव झाल्याचं लोक बोलत होते . तेथूनच तर येते धावत नदी इकडे . त्यातून 
काल पासून हत्तीसारखे काळे काळे ढग आकाशभर जमू लागलेले आणि मग 
जो पाऊस सुरू झाला तो काही विचारूच नका. हस्त नक्षत्राचा जास्त पाऊस 
असतोच . हत्तीच्या सोंडेप्रमाणे जाड सरी खळाळू लागल्या . सारा कोळीवाडा 
गच्च भिजला . धड शेकोटी पण पेटेना घरात . वाराहो उगीच सोसो करून 
वाहायला लागला . नमूला तर फार काळजी वाटायला लागली . 

नीरू , तिचा बाप तापानं फणफणला होता कालपासून . ती एकटीच 
मोठं होडगं घेऊन सकाळी थोडी मासळी घेऊन आली होती . नदीवर जाऊन . 
मासळी रोज नाही पकडली तर कोळयांचं कसं भागेल ? मासळी हेच त्यांचं 
उत्पन्न , हाच त्यांचा पगार असतो म्हणाना . आता तर नर्मदामाई खरंच 
संतापली होती. पाणी लाल गढूळ झाले. झपाट्याने वाढत चालले . फोफावत 
नर्मदेने नेहमीचे पात्र ओलांडले व ती वेगाने सरसरत धावू लागली . कुठे कोण 
जाणे चितेनं नमू म्हणाली , " बाबा , आता काय करायचं ? मासळी ? " 
गारव्यानं कुडकुडत नीरू म्हणाला, मासळी कसली या तुफानात पोरटे ? 
काही करायचं नाही. हा पूर ओसरेपर्यंत खाऊ पेज - भाकरी मुकाट्यानं 
दोन - तीन दिवस. " 

"पण मी माझं छोटं होडगं घेऊन पाहून येऊ का ? " 

" घरातून कुठे जायचं नाही पोरी. महापुरात नवीन कोळी नाव लोटत 
नाहीत कधी . गप बैस घरातच . " 
____ “पण मागल्या वेळी पूर आला तेव्हा मोठं होडगं बाहेर काढलं होतं 
तुम्ही बाबा, मला आठवतंय. ” 


"अग, कारटे , त्यावेळी तुझा आजा पुरात सापडला होता -हिचा बा . 
मग त्याला नको आणायला ? अन् मला काय महापुराचं भय न्हाई. चाळीस 
वर्षाची वळख हाय पुराची अन् माझी . पण आज हा दोडाचा ताप आलाय 
ना ? काही ताकदच न्हाई उठायची. म्हणून बजावतोय . खबरदार एकटी 
पाण्यात धावत निघालीस तर . मी बरोबर असतो तर निराळं . गुणे , हिच्यावर 
ध्यान ठीव . बिचारी नम खटू होऊन चुलीशी बसली . भाकरी कालवण करू 
लागली . मध्येच तिला काय आठवण आली कुणास ठाऊक ! ती आईला 
म्हणाली, आई, अग , दोन नारळ तरी काढून आणते ! चमचमीत चटणी करू ? 

“ या पावसात झाडावर चढणार हाईस का काय ? पडशील उगंच. " 

" अंगणात पाऊस मला काय करतोय ? तू फारच भितेस. बघ 
आलेच मी . " 

साडी घट्ट खोचून , कोयता घेऊन ती वर चढली. नारळ काढायचं 
नसतं निमित्त . पण उंच चढ़न तिनं पाहिलं . बाप रे बाप , हे काय अरिष्ट ? 
बेलवाडीचे दोन्ही पूल मोडून कठड्याची लाकडे पाण्यात वर तरंगत वाटेल 
तशी वाहात चाललेली अन् पुलावरून धो - धो पाणी वाहते आहे ! पूल 
दिसेनासा झाला होता. भयभीत होऊन तिनं बेलवाडीकडे पाहिलं . वेलवाडी 
गावाला शेकडो पाण्याच्या हातांनी नर्मदामाई कवटाळीत होती. चारी बाजूंनी 
पाणी गावात शिरू लागलं होतं . गावानं किनाऱ्याला उभी केलेली भित 
भगदाडे पडून कोलमंडत होती . बेलबाडी गाव - गाव कसलं ? ते बेटच झालं 
होतं जसं . चारी बाजूनी पाणी अन मध्ये जमिनीचा वाटोळा ठिपका ! आता 
आपल्या तापी - गोदावरीचं कसं होईल ? मावशी ? त्या पुरात सारी 
सापडतील अन मामा ? त्याचं काय ? तिच्या डोळ्यात पाणी आलं . अन् 
मनाचा तिनं काहीतरी निश्चय केला. रात्र झाली. कोळीवाड्यातल्या थरथर 
णाऱ्या दिवट्या मिटल्या . जात्याच एका चढावाच्या उंचीवर झोपड्या , 
त्यामुळे महापूर आला तरी कोळीवाड्यामध्ये पाणी शिरत नसे . पाऊस 
ओसरला होता जरा . थकून नीरूला ग्लानी आली होती व गुणाई पण घोरू 


45 


44 


लागली . पण नमूला झोप कुठली ? तिच्या मैतरणी तुफान महापुरात 
सापडल्या होत्या , जिवाला जीव द्यावा इतक्या जिवलग . त्यांना सोडायला 
नको ? ती हळूच उठली. ढगांतून चंद्र नुकताच डोकावत होता . प्रकाशात 
तिनं आपलं छोटं होडगं सोडलं न् महापुरात ढकललंदेखील ! बरोबर 
दोरखंडाची वेटोळी घ्यायला ती विसरली नाही. हलकेच बाहेर पडली . 
कोळीवाड्यातली एकही होडी या पुरात दिसत नव्हती . उगीच कोण तुफानात 
उडी घेणार वेड्यासारखं ? पण हा वेडेपणा तिनं केला - केवळ मित्रप्रेमाने . 
नाव निघाली सुसाट , नर्मदेच्या देहावर नाचत , उलटसुलटे झोके घेत नाव 
धावू लागली, जणू वेगानं धावणारं देवमाशाचं पोरच. तोवर मागनं तिनं 
ओरडा ऐकलाच 

" अरं . पोर गेली रं महापुरात दादान , ध्याव घ्या . अरा रारा जा 
कुनी ! ! " तिनं बापाचा शब्द ओळखला व ती हसली . बघा म्हणावं , तुमच्या 
वाणी तुमची ल्यकपण पुरात होडगं लोटतेय ! 
_ __ मागे वळून न बघता सपाट्यानं तिनं नाव चालू केली . असल्या प्रचंड 
गरगरणाऱ्या प्रवाहात नाव लोटायची म्हणजे काही सामान्य काम थोडंच ? 
मोठमोठे कोळीही बाहेर पडत नव्हते. तेथे ही पोर साहसानं रात्रीची एकटीच 
बेलवाडीकडे निघाली होती. पाण्यातले भोवरे टाळीत , लाटांवर नाव नाचवीत 
ती कष्टाने बेलवाडीजवळ आली. लोक थप्प भिजून झाडावर चढले होते . 
घराच्या वरच्या मजल्यावर बसले होते . बेलवाडी भीतीनं कापत होती 
नुसती . पाण्याचा वळसा पडला होता तिला . घराघरात पाणी जोरात शिरू 
लागले होते . दोन्ही पूल कोसळून वाहवले होते . काय करावं कुणाला 
समजतही नव्हते. एकदम तिनं ओरडणं ऐकलं 

" अय्या ! नमू आली आई आपल्याला न्यायला ! " 

"नमू ? ती एवढीशी पोर एकटी आली या महापुरात नाव घालून ? 
म्हणतेस तरी काय ? नीट बघ , ती नसेल . " 

"होय आई तीच आहे ! चल बाहेर लवकर . मामा, तुम्हीही चला . " 


__ __ नमू होडीतूनच ओरडली, " तापी , गोदे, मावशी, लवकर बसा नावेत . 
मामा चला लवकर, मी नेते तुम्हाला . हे गाव आता मुळीच सुरक्षित नाही . 
पाणी चढत आहे . महापूर ओसरायला दोन दिवसांहून जास्त वेळ लागेल . 
विचार कसला ? चला चला , जीव वाचवायचा तर चला लवकर . " तोवर 
एका पोराचे शब्द ऐक आले, 
_ _ “ आम्ही पण येतो. आम्हाला ने ताई . आईला काल बाळ झालं आहे . 
त्या बाळाला अन् आईला तरी ने ताई, आम्ही बुडणार बघ - ताई , मला ने ? 

तिनं पाहिलं , दोन पोरं अन् बाजेवरून उठन आलेली आई, नवी 
बाळंतीण . आता काय करावं ? तिचं होडगं तर एवढंसं पाच - सात माणसांचं 

ओझं नेणारं . तिनं भराभरा त्या पोरांना व बाळंतिणीलाही नावेत घेतलं . 
तापी , गोदू, मावशी व मामा आले , मामांच्या हातात त्यांची पेटी . हजाराच्या 
नोटांहून महत्त्वाची ! ते कापत होते थंडीने . होडीत ते आधी बसणार तोवर 
नाव हलली . मामाचा पाय अडखळला व पेटी पाण्यात पडून चालली वाहात . 
__ _ " वाचवा , पेटी गेली, मीच बडलो . वाचवा पेटी माझी. " ते ओरडले . 
नर्मदा धीरानं म्हणाली, " थांबा , इथेच तर आहे काठाशी. ही मी आलेच 
मामा . " 

पाहता पाहता धाडकन तिनं पाण्यात उडी घेतली देखील ! वेगाने 
सप्सप् पोहण्याचे हात मारीत नर्मदा त्या अथांग पाण्यातून वाहात गेली व 
सुदैवाने तिला लगेचच पेटीची कडी हाती लागली. ती ओढ़न घेऊन ती परत 
आली. उंच उंच लाटांना चुकवीत पोहणारी ती साक्षात मत्स्यकन्याच होती 
. असं मामांना वाटलं . ते म्हणाले , “ धन्य आहेस पोरी तू किती गुणाची ! " 

एव्हाना चाळीस पन्नास माणसं बेलवाडीच्या परिसरात उभी राहिली होती . 
" आम्हाला आधी ने ग पोरी, ” म्हणून आवाज उठतच होते . या 

ती म्हणाली ,“ मंडळी, जरा थांबा. होडगं लहान आहे. जमेल तशा 
खेपा करते . पण आधी यांना नेणार. यांच्यासाठीच तर आले आहे रातची . 
पण लवकर येते . नक्की येतेच . इथेच थांबा बरं का सगळी. ” 


48 


ड्रायव्हर घेऊनच ते आले होते . शिवाय वर्तमानपत्रात फोटो आलेला होता 
नर्मदेचा - नीरूच्या नमीचा, त्या खेडवळ कोळी कन्यकेचा . आणि सरकारने 
त्या वर्षात साहसी कुमारांना ठेवलेलं बक्षीस नर्मदेलाच दिल्याचा मजकर व 
महापुरातल्या तिच्या विक्रमाची हकीकत त्यात दिली होती . 

किती योग्य बक्षीस ? अन् केवढा गौरव झाला नर्मदेचा आज ! 
नर्मदेच्या डोळ्यांत आनंदाश्रू तरारले होते . अन् आई पुटपुटत होती , " खरंच , 
माझी पोर लई म्हंजी लई गुणाची हाई." नीरू फक्त म्हणाला, " समद्या 
घरचं नाव उजळलंस पोरी तू . दीठ काढ व गुणाई हिची मिठमव्हय घेऊन, 
बरं का ? " 


ठिपक्या 


- सुमति पायगांवकर 


ते गाव अगदी छोटेसे होते . तिथे एका वाड्यात छोटू राहायचा . छोटू चौथीत 
होता , आठ वर्षाचा होता तो . घरात छोटूची म्हातारी आजी , आई वडील नि 
छोटू ही चारच माणसे . 

ऐन हिवाळ्याचे दिवस . त्या दिवशी तर कडाक्याची थंडी होती . 
थंडीची लाट आल्यासारखी. छोटू संध्याकाळी शाळेतून घरी येत होता. अंगात 
गरम बंडी असूनही कुडकुडत होता . 

____ त्याच्या वाड्यापासून काही अंतरावर एक वडाचा पार होता . आपल्या 
वाड्यात जायला त्या पारावरून पलीकडे वळणार तोच छोटू थबकला . 
पाराकडे पाहिले त्याने . कुत्र्याचे एक छोटेसे पिलू कूक करीत कुडकुडत होते 
तिथे. पांढरा शुभ्र रंग होता त्याचा व अंगावर गडद तपकिरी ठिपके होते . छोट्ने 
दप्तर पारावर ठेवले . पिलाला पोटाशी घेतले . छोटला बिलगलेच ते पिल . 
त्याच्या आणखीनच अंगात घुसू लागले ते . छोटूने त्याला गोंजारले, थोपटले , 
घट्ट छातीशी धरून किती तरी वेळ थोपटत होता तो . कंकं करण्याचे थांबून 
झोपूनच गेले ते पिलू छोटूच्या छातीच्या उबेत . 

छोटूला खूप भूक लागली होती . थंडीने दात कडकडत होते. त्याने 
आपले दप्तर उचलले आणि पिलू बंडीच्या आत लपवून तो घरी आला . 
वाड्याच्या दारातच आजी ओरडली, .. 

_ “ एवढया थंडीवान्यात कुठं रे फिरत होतास ? . . . चटकन घरी 
यायचं तर ? " छोटू घाबरला . त्याने सरळ माडीच गाठली दप्तर घेऊन . 


56 


57 


दिसली की वेड्यासारखा रस्त्यावर धावे . हिरमुसला होऊन पुन्हा पारावर येई, 

- आठ दिवसांनी छोटचे बाबा छोटला गावी घेऊन गेले . ठिपक्याला 
आणायला मुख्याध्यापकांनीच त्याला बजावले. गणपतीच्या पाच दिवसांच्या 
सुट्टीनंतर छोट खरोखरच ठिपक्याला घेऊन हजर झाला बोंडिंगात . थोड्याच 
दिवसात बोडिंगातल्या मुलांचे एक आवडते खेळणेच बनला ठिपक्या . 

आणि दिवाळीच्या सुट्टीसाठी छोट बरोबर घरी जाताना ठिपक्या 
एखाद्या वाघाच्या बच्चासारखा ऐटीत उभा होता बैलगाडीत. जणू छोटूचा 
एखादा शूर रखवालदार ! 


छोटू चुणचुणीत नि हुशार असल्यामुळे मुख्याध्यापकांना तो फारच 
आवडू लागला होता . एक असाच दिवस . पाऊस नव्हता . संध्याकाळी एका 
झाडाशी टेकून छोटू बसला होता . हातात जुन्या मासिकातले एक पान होते. 
कुत्र्याचे रंगीत चित्र . एकदम रडू कोसळले छोटूला . वरच्या मजल्याच्या 
गॅलरीतून मुख्याध्यापक खाली पाहात होते . ते हळूच खाली आले . छोटूच्या 
मागे त्याच्या नकळत उभे राहिले . चित्र हातात तसेच होते त्याच्या . छोटचे 
गाल अधूंनी चिव झाले होते . 

मुख्याध्यापक अतिशय प्रेमळपणे त्याच्या खांद्यावर हात ठेवीत म्हणाले , 

"काय झालं रे छोटू ? " त्यांनी त्याला जवळ घेतले. " या चित्राकडे 
पाहून का रे रडतोस ? " त्यांनी विचारले. त्यांनी छोटूला गोंजारले. समजावले . 
छोटूला धीर आला . त्याने ठिपक्याबद्दल सर्व सांगितले . " अगदी असाच आहे 
माझा ठिपक्या . मला त्याची फार आठवण येते . तो मेला तर ? . . . " ते 
चित्र दाखवीत तो म्हणत होता. आपल्या आठवणीने रोडावून ठिपक्याचे 
काय होईल या शंकेने छोटू घाबरला होता . 

मुख्याध्यापकांना चिमुकल्या छोटूच्या एकलेपणाची कळ कळत होती . 
ठिपक्यावरचे त्याचे वात्सल्यपूर्ण प्रेम कळत होते . ते चटकन म्हणाले , 

“ हात्तेच्या . आणखी आठ दहा दिवसांनीच तर लागोपाठ चारपाच 
दिवसांची रजा येणार आहे. गणपतीची. गावी गेलास की परत येताना तुझ्या 
ठिपक्याला जरूर घेऊन ये इथं . मी सांगतो तुझ्या बाबांना तसं . आपल्या या 
बोडिंगच्या मुलांना खेळायला एक छानदार दोस्त मिळेल छोटासा . " 

छोट आश्चर्याने पाहात राहिला मख्याध्यापकांकडे. चटकन त्याच 
आश्चर्यात त्याने विचारले , “ खरंच ? आणू ठिपक्याला ? - - खरंच ? " 

मुख्याध्यापक त्याची पाठ थोपटीत म्हणाले, “म्हणजे ? अगदी अगदी 
खरंच . शंका वाटली तुला ? " 

इकडे छोटूच्या गैरहाजरीत ठिपक्या खरोखरच पुन्हा खूप वाळला 
होता . फार भूक लागली तरच तो थोडंस खाई . एरवी खाईचना. रोज तो 
पायात मान घालन कं कं करून रडत बसे . एखादी बैलगाडी रस्त्यावर 


59 


एका अस्वलाचा शोध 


- आनंद घादुगडे 


सकाळी आठ नऊ वाजण्याचा सुमार. माजी कोल्हापूर संस्थानच्या महाराजांनी 
कधी काळी राखून ठेवलेल्या हरीण-पार्कात, शिकारखान्यालगतच तंबू ठोकून 
दोन शिकारी राहुट्या उभ्या केल्या होत्या . बाहेर एक राऊंडटेबल आणि 
त्या टेबलाभोवती दोन -पार कापडी फोल्डिंग खुा उघडून ठेवल्या होत्या . 
मधल्या टेबलावर कॉफीपानाचा सगळा स रंजाम मांडून ठेवला होता . 
सकाळची कोवळी सोनेरी किरणे पसरत होती - खुर्त्यांवर अमोरासमोर दोन 
भीमकाय व्यक्ती बसल्या होत्या . दोघांच्या हातात कॉफीने भरलेले दोन 
मोठे मिलिटरी जग होते . त्यांचे कॉफीपान अगदी मजेत चालले होते . 
त्यांतली एक व्यक्ती होती, कोल्हापूरचे मशहूर हिंदकेसरी पैलवान 
तिरसिंगराव आणि दुसरे गुडमुडरिंगीचे सुप्रसिद्ध शिकारी खंडोजीराव पाटील 
गुडमुडरिंगीकर ! 

खंडोजीरावांची थुलथुलीत सुटलेली ढेरी त्यांच्या त्या खाकी रंगाच्या 
शिकारी पद्धतीच्या हाफपँटमध्ये, पट्टयाने आवळनसुद्धा मावत नव्हती . 
जवळच झाडाच्या फांदीवर बसलेली रानचिमणी खडोजीरावांच्या छपरी 
जंजाळ भरघोस मिश्यांत आपले घरटे बांधावे किंवा काय , यांचा गंभीरपणे 
विचार करीत होती. कॉफी पिता पिता मध्येच सहज तिरसिंगरावांनी 
अस्वलाचा विषय काढला. 
_ " शक्य आहे . . . तिरसिंगराव , अगदी शक्य आहे . . . ” अस्वलाचे 
नाव निघताच खंडोजीरावांचा बोलण्याचा उत्साह अगदी फुटन वाहू लागला . 
कुठल्यातरी एका दिशेकडे हात उडवून खंडोजीराव पुढे म्हणाले , 


__ " त्या तिकडे सह्याद्रीच्या डोंगराच्या रांगाच रांगा पसरल्या आहेत . 
आणि त्या डोंगराच्या उतारावर जंगलेसुद्धा कशी घनदाट माजली आहेत . 
तिकडे अस्वलांच्या वसाहतीही पुष्कळ आहेत . त्यांतलंच एखाद अस्वल वाट 
चुकून भरकटत , भरकटत इकडे येणंही काही अवघड नाही . . . हाँ हाँ ! 
हाँ ! " - मध्येच विनाकारण मोठमोठ्याने हसण्याची खंडोजीरावांना भारी 
खोड होती . आताही ते एवढे भयंकर हसले की क्षणभर ट्रॅक्टरचे इंजिनच 
धडधडते आहे की काय, असा भास झाला . . . आणि फांदीवर बसलेली 
मबाची ती रानचिमणी, बिचकून बापडी भुर्रर्रदिशी उडून गेली ! 

- या हरीण -पार्कात एक भलेमोठे अस्वल आलेले आहे. आसपासच्या 
रानातल्या नाही तर, गावातल्या वस्त्यांवर ते अनमान धपक्याने जाते आणि 
तिथल्या बायाबापटयांना , पोरासोरांना ते चांगलेच बिचकवून बावचळून 
सोडते . . . अशा पंचक्रोशीतल्या माणसांच्या तक्रारी खंडोजीरावांच्या कानी 
वरचेवर येत होत्या . . . . हे अस्वल असेच माजोरी होत गेले तर उद्या 
कुणाला तरी वाटेवर एकट्याला गाठून , घोसळून ठार मारायला कमी 
करणार नाही . . . त्याचा बंदोबस्त झाला पाहिजे . 

तेव्हा हे अस्वल - एक तर त्याला जिवंत पकडायचे, किंवा मग अगदीच 
नाइलाज झाला तर त्याची शिकार करावयाची, असा बेत खंडोजीरावांनी 
आखला. या मोहिमेच्या वेळी कोल्हापूर येथील आपले परममित्र तिरसिंगराव 
यांना त्यांनी खास आग्रहाने बोलावून घेतले होते. अस्वलाला जिवंत पकड 
ण्यात , आपला शिकार कलेतला सगळा विक्रम प्रत्यक्षात दाखवून , तिरसिंग 
रावांना अगदी चाट पाडायचे व त्यांच्यावर पुष्कळ भाव मारायचा, असा 
खंडोजीरावांचा इरादा होता . 

परंतु पराक्रम हातभर आणि गप्पा दीडहात असाच एकंदरीत खंडोजी 
रावांचा खाक्या असायचा . 

अस्वलाचे नि अस्वलाच्या शिकारीतले पुष्कळच बारकावे नि आडाखे 
तिडाखे आपल्याला ठाऊक आहेत . आपल्या अंगावरील दाट केसांमुळे जाळ 
बघितला की अस्वल भीतीने भन्नाट पळत सुटते . अस्वलाची सगळी ताकद 


शिकारी पद्धतीच्या फांदीवर बसलेला बांधावे किंवा कार 


68 


पुढे एक - दोन दिवस खंडोजीरावांचा पाहुणचार झोडल्यानंतर, 
तिरसिंगराव कोल्हापूरला जाण्यास निघाले . 

" तुम्ही काही एक काळजी करू नका, तिरसिंगराव, मी त्या अस्वलाच्या 
खाण्या - पिण्या - राहण्याची मोठी अलिशान व्यवस्था ठेवतो. " असे आश्वासन 
देऊन खंडोजीरावांनी तिरसिंगरावांना निरोप दिला. परंतु दुसऱ्याच दिवशी 
त्यांचे स्वप्न धुळीला मिळाले . कारण तिरसिंगराव आपल्याला सोडून 
गेल्याची चाहूल लागताच ते अस्वलाचे पिलू बेटे चांगलेच रूसून - फुगून 
बसले . ढिम् जागचे हलायला तयार होईना , आणि कितीही मिनत्या केल्या , 
चुचकारले - पुचकारले तरी खाण्यापिण्याला तोंड म्हणून लावीना. गुडमुडशिंगी 
हून , अस्वलाची कोल्हापुरला तिरसिंगरावांकडे रवानगी करण्याशिवाय गत्यंतर 
उरले नाही. जीपमधून अस्वल कोल्हापुरला रवाना झाले . 
_ __ पुढे पुष्कळ दिवसपर्यंच ने अस्वल कोल्हापुरात तिरसिंगरावांकडे होते . 
एकदाची त्याची पूर्ण वाढ झाली . आणि मग तिरसिंगरावांनी ते एका प्रेमळ , 
विश्वासू दरवेशास बक्षीस देऊन टाकले . 


